महाराष्ट्र शासन 


प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य क्रमांक: कअनि-११२३/प्र.क्र.०९/१४ब 
दिनांक ०४.०९.२०२३ ते १५.०९.२०२३ सामान्य प्रशासन विभाग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ ऑगस्ट 2023 


प्रति, 
सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना) 
मंत्रालयीन विभाग (सोबतच्या यादीप्रमाणे), 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३ मधील प्रशिक्षण 
कक्ष अधिकारी (गट ब) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 
संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३.०९.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक 
कअप-१२१४/प्र.क्र.६५/१४-ब, दिनांक १३.०५.२०१५ 
३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२, दिनांक ०२.०२.२०२२ 
४) प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे यांचे पत्र, 
दिनांक २१.०८.२०२३ 


महोदय/महोदया, 


संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी प्रशिक्षण 
धोरण विहीत केले आहे. तसेच, संदर्भाधिन क्र.३ येथील अधिसूचनेन्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द 
प्रशिक्षण) नियम २०२२ प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. सदर नियमानुसार सर्व शासकीय 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पायाभूत, उजळणी व पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. 
साप्रवि, शासन निर्णय दि.२३.०९.२०११ अन्वये राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत गट-ब करिता पदोन्नतीनंतरच्या 
प्रशिक्षणाचा कालावधी दोन आठवडे एवढा विहीत करण्यात आला आहे. 


२. त्यानुसार कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी प्रादेशिक कृषि विस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे या संस्थेमार्फत दिनांक ०४.०९.२०२३ ते १५.०९.२०२३ या 
कालावधीमध्ये १२ दिवसांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, 
प्रशिक्षणाकरिता नामनिर्देशित केलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांची यादी सोबत जोडण्यात आली आहे. 


३. प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे या संस्थेने संदर्भाधीन दिनांक 
२१.०८.२०२३ च्या पत्रान्वये प्रशिक्षणार्थीसाठी प्रशिक्षणाबाबत सूचना दिल्या असून त्याची प्रतही सोबत 
जोडण्यात आली आहे. सदर पत्रातील सूचना संबंधीत प्रशिक्षणार्थींच्या निदर्शनास आणाव्यात. 


४. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरण व महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ 
अन्वये देण्यात येत असून यासाठी उपस्थिती अनिवार्य आहे. प्रशिक्षणाबाबत साप्रवि, शासन परिपत्रक 
दिनांक १३ मे, २०१५ मधील सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.०९/१४ब 


ष्‌. महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ मध्ये पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण पूर्ण न 
करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याची तरतूद विहित आहे. सदर बाब संबंधीत सर्व प्रशिक्षणार्थी कक्ष 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्डानास आणून देण्यात यावी. 


६. प्रशिक्षणास नामनिर्देशन केलेले अधिकारी हे प्रशिक्षण सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी दिनांक 
०३.०९.२०२३ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत किंवा प्रशिक्षणाच्या पहिल्या दिवशी दिनांक ०४.०९.२०२३ 
रोजी सकाळी ९.०० वाजेपर्यंत प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे येथे 
पोहोचतील या बेताने त्यांना कार्यमुक्त करावे. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण 
कालावधीबाबत संबंधित विभागाने तात्काळ प्रशिक्षणार्थीस कळवावे. नामनिर्देशित कक्ष अधिकाऱ्यांना संबंधित 
विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे असून, कार्यमुक्तीच्या आदेशाची एक प्रत निबंधक तथा सहाय्यक 
प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे तसेच या कार्यासनास 
पाठविण्यात यावी. 


9. नामनिर्देशित कक्ष अधिकारी यांनी सत्र सहाय्यक, श्री. उमेश चोपडे (मो.नं. ९५४५५०४९८४) 
यांच्याशी संपर्क साधावा. 

a सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८२५१८२६४५१२०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 
Digitally signed by VIVEK RAMAKANT JADHAV 
V | V E K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0c6f092192cae76ac289eef2587c5f28373¢6 
R A M A K A NT e445e4552e27b340b424d48717c, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=F960CA 1 30E1B6E0A979CBB41C7516C 


JADHAV Steer 
(वि.र.जाधव) 
सोबत - वरीलप्रमाणे कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 


-0 


संचालक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे 

निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे 
उप सचिव (का.१२ आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव (का.२१), सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई 

आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, पुणे महसुली विभाग, पुणे 

संबंधित अधिकारी (प्रशासकीय विभागामार्फत) 

निवडनस्ती १४ ब. 


AD 


CSC 0८ ww 


पु 


८४) 


७ 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.०९/१४ब 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे येथे 
आयोजित पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 


विवरणपत्र 


कालावधी 


1) स्थळ | 


दिनांक ०४.०९.२०२३ ते 


94.08 .2023 


प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे 
सर्वे क्र.१/१, तापकीर चौक, वडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे- 
आळंदी रोड, पुणे-४१२ १०५ 

ई-मेल - rametipuneS @ gmail.com 
सत्र सहाय्यक - ASAT चोपडे (मो.नं. ९५४५५०४९८४) 


प्रशिक्षणार्थी पदनाम : कक्ष अधिकारी 


अ. श्री/ नाव पदोन्नतीनं विभाग मोबाईल क्र 
क्र. । श्रीमती 
| a | 2 ३ [1 ४ | ५ 
१) श्री । नि.श्री.साळुंखे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग ८७७९८६२२७९ 
2) श्री प्र.ग.पवार सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ७६६६६७४२४२ 
३) श्री अ.जा.शेवाळे नियोजन विभाग ९६६४७४५११४ 
४ श्रीमती | स्वा.शै.परांजपे नियोजन विभाग ९१६७१९३१२३ 
4) श्री | सु.ह.ढेंगळे सार्वजनिक आरोग्य विभाग ९८६७९७६१४५ 
६) श्री | अ.सु.देशपांडे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग ८९९९८८९८६५ 
9) श्री. SS. STS शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ७०२१८७०८३० 
८) श्रीमती | ज.द.देसाई नियोजन विभाग ८९७६१५९०३६ 
९) श्री ग.ह.तायडे वित्त विभाग ९००४३०४३०० 
१०) श्री प्र.द.भिताडे उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग ८१४९४२१४०१ 
११) | श्रीमती | श्रे.ह.सुर्यवंशी (माईणकर) सामान्य प्रशासन विभाग ९४२३६५९३२७ 
१२) श्री । गो.पां.चव्हाण पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग ९९६९१२९७४२ 
१३) श्री दि.बा.राऊत ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग ९८२०७२७३९१ 
१४) श्री बा.बा.गायकवाड नियोजन विभाग ७०२१४५०४७८ 
१५) श्रीमती | मं.वि.शिवळकर कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग ९८६९४५३५४१ 
१६) श्री | तु.सु.शिंदे सहकार,पणन व TAA विभाग ९८२२८२१६५२ 
प्रतिनियुक्ती राज्य माहिती आयोग, 
नाशिक खंडपीठ (प्रपत्र बढती) 
१७) श्री । नि.ना.मसळे महसूल व वन विभाग ९९२०८४१७१३ 
१८) श्रीमती | गृ.कृ.सावंत गुह विभाग ८६००३४३२६५ 
१९) श्री अ.अ.गावडे कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग ९९६७४२५५४७ 
२०) श्रीमती | सु.सु.गांगण सामान्य प्रशासन विभाग ९८१९०४६६३४ 
२१) श्रीमती | वृ.यो.सांगळे कृषि व पदुम विभाग ७०४५३५८५१३ 
२२) श्रीमती | या.य.कोळी सामान्य प्रशासन विभाग ९८६९०१०१७० 
२३) श्रीमती | प.स.दाभोळकर पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग ८७९३८४९५१६ 
२४ श्री प्र.सु.राणे जलसंपदा विभाग ९९६९४७९५१५ 
२५) श्रीमती | रो.रा.सकपाळ सामान्य प्रशासन विभाग ९८२०१५९५१० 
24) श्रीमती | व.सु.गुरव नियोजन विभाग ८०८२६००२८७ 
9) श्रीमती | वि.वि.सावंत जलसंपदा विभाग ९९६९००८७७८ 
२८) श्री | सु.स.रेवाळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग ९९६९०३७०२६ 
२९) श्री रा.प.पाटील सामान्य प्रशासन विभाग ९८२१२८७९२४ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.०९/१४ब 


अ. श्री/ नाव पदोन्नतीनं विभाग मोबाईल क्र 
क्र. | श्रीमती 
aa] 2 3 [11 ४ ५ 
३०) श्रीमती | प्र.शं.कडू दिव्यांग कल्याण विभाग ९८६९४५२६१४ 
३१) श्री वि.जा.कोर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ९७०२२५६५८४ 
३२) श्रीमती | म.मि.घोसाळकर विधि व न्याय विभाग ९८६९९९४८१४ 
३३) श्री प्र.प्र.काळे नियोजन विभाग ९८६९६८३३९७ 
३४) श्री | ayaa महसूल व वन विभाग ९८६९२८७८१८ 
३५) श्री । अ.सु.सोनार संसदीय कार्य विभाग ८०९७०४१९७० 
३६) श्री स.सु.राणे सामान्य प्रशासन विभाग ९८६९०५३८२७ 
३७) st | नि.वि.निंबाळकर महसूल व वन विभाग ९१५८०७८९६६ 
३८) श्री नि.ब.महाडीक वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग ९९६७४४६७७६ 
३९) श्री भू.ब.गायकवाड नियोजन विभाग ९६०४५०८२६२ 
४०) श्री अ.अ.मोरे सार्वजनिक बांधकाम विभाग ९००४४२२३३९ 
४१) श्री न.बा.पोकळे जलसंपदा विभाग ९१६७४७०४३० 
४२) श्री । को.सु.राणे ग्रामविकास विभाग ९८१९७०९४७१ 
४३) श्री स.शौ.सुतार इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ८१६९९७२६६९ 
४४) श्री अ.व.इथापे सामान्य प्रशासन विभाग ७०४५०५८९५९ 
84) श्री नि.श्री.कामेरकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ८१०८८२७०९३ 
न श्री श.रा.घावटे विधि व न्याय विभाग ९४२३३८८२७८ 
४७) श्री | मो.रा.शेख महसूल व वन विभाग ९४२१४३६०७८ 
४८) श्री म.अ.घोंगडे सामान्य प्रशासन विभाग ९८८१०९१०४२ 
४९) श्री सा.स.चौधरी वित्त विभाग ९४२३४७७६९९ 
Yo) श्री कि.स.काळे वित्त विभाग ९९६०१७७१५२ 
५१) श्री | शि.चं.घुगे जलसंपदा विभाग ९८२२९७५४३३ 
42) श्री चे.रा.चव्हाण गुह विभाग ९९७०२२५२८२ 
43) श्री वि.शि.नायकल सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ८१६९५२०६३८ 
५४) श्री प्र.रा.तानवडे वित्त विभाग ८८९८८८९११२ 
44) श्री सा.धो.पाटील गुह विभाग ९०४९८४४५११ 
५६) श्री वि.श्री.शिंदे सामान्य प्रशासन विभाग ९६८९६२५५८८ 
५) श्रीमती । प्र.पं.कदम पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ७२७६०४५२६७ 
4) श्री स.र.पाटील ग्रामविकास विभाग ९५६१२२६६६६ 
५९) श्री | शो.श.सुर्व सपवववि ८१०८००२७०१ 
६०) श्री दे.शैे.महाजन नगर विकास विभाग ८८०५५४९८३२ 
६१) श्री प्र.ांनिकम सामान्य प्रशासन विभाग ८६९२९८३३८८ 
६२) श्री अ.रा.आतकड उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ९७३०५५३६९४ 
६३) श्रीमती | शि.र.आचार्य सामान्य प्रशासन विभाग ९७६६०४५५६६ 
न श्रीमती | सु.वि.तळेकर सामान्य प्रशासन विभाग ८१०८५०५७७८ 
६५) | श्रीमती | सु.बा.भंडारे (सु.अ.मुसळे) सार्वजनिक आरोग्य विभाग ९७६२७९६८४१ 
६६) श्री | वि.द.टेके कृषी व पदुम विभाग ८८८८७७७५७८ 
६७) श्री | अ.म.कुमेरिये सार्वजनिक आरोग्य विभाग ८१०८५३०८६७ 
६८) श्री a faa उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ९९८७९९९५६२ 
६९) श्री ।बा.बा.चौरे महसूल व वन विभाग ९९२०५२१३८८ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


